माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत प्राप्त 
बक्षीस रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 

सातारा नगरपरिषद, सातारा 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (4)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 
तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 


प्रस्तावना : 

माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (५)/ तां.क.१ 


शासन निर्णय: 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत सातारा 
नगरपरिषदेला प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ०८.०० कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. 
७,९९,७०,१४४.०० (रुपये सात कोटी नव्याण्णव लक्ष सत्तर हजार एकशे चव्वेचाळीस फक्त) किंमतीचा सविस्तर 
प्रकल्प अहवाल मुख्याधिकारी, सातारा नगरपरिषद यांनी शहर अभियंता, सांगळी मिरज आणि कुपवाड शहर 
महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेवून सादर केला आहे. सातारा नगरपरिषदेने सादर केलेला सदर 
प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या 
समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या 
शिफारशीनुसार, सातारा नगरपरिषदेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामांपैकी 
जोडपत्र-१ मध्ये दर्शविलेल्या अ.क्र. २ येथील कामांमध्ये अंतर्भूत असलेले रू. ३७,३१,१६०.०० (रुपये सदोतीस 
लक्ष एकतीस हजार एकशऱेसाठ फक्त) किमतीची हिरवळीचे गवत (लॉन) लागवडीची कामे (वस्तू व सेवा करासह) 
वगळून उर्वरित रू. ७,६२,३८,९८४.०० (रुपये सात कोटी बासष्ट लक्ष अडतीस हजार नऊऱे AMA फक्त) 
किमतीच्या कामांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. सातारा नगरपरिषदेने 
सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामे, वगळण्यात आलेली कामे व प्रशासकीय मंजूरी 
प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या जोडपत्र-५मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 
२. wel aad 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा सातारा नगरपरिषद राहील. 

२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयास पाठविण्यात यावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

8) सातारा नगरपरिषदेने त्यांना प्राप्त होणाऱ्या बक्षिस रकमेपेक्षा रू. २०,८५६.०० एवढ्या कमी रकमेचा 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला आहे. तसेच, समितीने रू. ३७,३१,१६०.०० किंमतीच्या कामांना 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी शिफारस केलेली नाही. त्यामुळे, या सदर रक्कमा विचारात घेऊन एकूण 
रू. ३,७५,२१६.०० रकमेचा विनियोग सातारा नगरपरिषदेने सातारा ठाहरातील हरित क्षेत्र वाढीसाठी 
करावा. त्यासाठी, स्थानिक/देशी प्रजातींचे वृक्ष व बांबू लागवडीचा समावेश असलेला सुधारित 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून नजीकच्या महानगरपालिकेचे शहर अभियंता यांची तांत्रिक 
मान्यता घेऊन त्याची अंमलबजावणी सातारा नगरपरिषदेच्या स्तरावर करण्यास शासन मान्यता देत 
आहे. अशा प्रकारे तयार करण्यात आलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यतेसाठी 
पुन्हा शासनास सादर करण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. 

५) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत सातारा नगरपरिषदेला “अमृत- १ लक्ष ते ३ लक्ष लोकसंख्या” गटात 
राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी रू. ०६.०० कोटी व भूमी थीमॅटीक क्षेत्रातील उच्चत्तम कामगिरीसाठी रू. ०२.०० 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (५)/ तां.क.१ 


कोटी रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. सदर बक्षिसाची एकूण रक्‍कम रू. ०८.०० कोटी एवढी आहे. या बक्षीस 
रकमेपैकी रु. ०४.०० कोटी रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. सदर बक्षीस रकमेमधून 
घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास उपरोक्त परिच्छेद-१ व परिच्छेद २(४) प्रमाणे शासनाने 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याने सातारा नगरपरिषदेस बक्षिस रकमेचा उर्वरित रू. ०४.०० कोटी (रुपये 
चार कोटी फक्त) रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत करण्यास झासन मान्यता 
देत आहे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१६३८५२२२०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SURYAKANT कळ 


2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f9473df7e9287 3ee7ac8c2f7c49ac520e6 
1061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B894608 
7EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 


Date: 2024.02.23 16:47:56 +05'30' 


(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
३) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
४) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५ मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
६ सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
७ विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग 
८) मुख्याधिकारी, सातारा नगरपरिषद, सातारा 
९) निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (५)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- १ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान-२०२४/ प्र.क्र.१८ (4)/ तां.क.१, 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


प्रशासकीय 
सविस्तर प्रकल्प वगळण्यात 
मान्यता देण्यात 
अ. अहवालीतील आलेल्या 
कामाचे स्वरूप peace ae Eee येत असलेल्या 
क्र. अंदाजपत्रकिय । कामांची रक्‍कम कामांची 
कामांची रक्‍कम 
खर्च (रू.) (रू.) 
(रू.) 
(अ २ ३ | है षु 
सातारा नगरपरिषद साठी माझी 
भं वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत क 
, भवाने ७२३,६३,१६२.०० चि .0०0 ७२३,६३,१६२.०० 
सातारा ठाहरांमध्ये हरित क्षेत्रांचे 
संवर्धन आणि देखभाल करणे. 
सातारा नगरपरिषद साठी माझी 
वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत 
२ , १,९१,५३,१५१.०० | ३७,३१,१६०.०० | १,५४,२१,९९१.०० 
सातारा ठाहरांमध्ये हरित क्षेत्र 
(वृक्षारोपण) विकसित करणे. 
सातारा नगरपरिषद साठी माझी 
वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत 
३ । २,०३,१९,९३१.०० (| -०00 २,०३,१९,९३१.०० 
सातारा शहरांमध्ये हरित क्षेत्र (भूमी) 
विकसित व संवर्धन करणे. 
सातारा नगरपरिषद साठी माझी 
वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत 
र , शः २२,६४,११२३.०० यि -०0 ३२,६४,११३.०० 
सातारा शाहरांमध्ये रेन वॉटर 
हार्वेस्टिंग व URIS करणे. 
सातारा नगरपरिषद साठी माझी 
वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत 
सातारा ठाहरांमध्ये सौर उर्जेवर 
षु २,३६,४१,५३०.०० पि .०० २,३६,४१,५३०.०० 
चालणारे दिवे/ एलईडी चालणारी 
दिवे (ऑन-ग्रिड) (१५० KW) 
बसविणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (५)/ तां.क.१ 


प्रशासकीय 
सविस्तर प्रकल्प वगळण्यात 
मान्यता देण्यात 
अहवालीतील आलेल्या 
कामाचे स्वरूप Si eee तो येत असलेल्या 
अंदाजपत्रकिय । कामांची रक्‍कम कामांची 
कामांची रक्‍कम 
खर्च (रू) (रू.) 
(रू.) 
२ 3 | oe षु 
सातारा नगरपरिषद साठी माझी 
वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत 
सातारा शहरांमध्ये विद्युत वाहनांना ३१,०८,२५७.०० a .00 ३१,०८,२५७.०० 
प्रोत्साहन साठी - चार्जिंग पॉइंट 
उपलब्ध करून देणे (२० KW). 
सातारा नगरपरिषद साठी माझी 
वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत 
39,20,000,00 Se .00 39,20,000,00 


सातारा शहरांमध्ये जनजागृती 
करणे. 


एकूण 


७,९९,७०,१४४.०० 


३७,३१,१६०.०० 


७,६२,३८,९८४.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


